मा. मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री तसेच मुख्य सचिव, 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या मंत्रालयीन अधिकारी 
आणि मा. मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क अधिकारी यांना 
त्यांच्या कार्यालयीन दालनात दूरचित्रवाणी संचासाठी आवश्‍यक 
असलेली केबल सेवा, सेट-टॉप बॉक्स इत्यादी सेवा 
पुरविण्याकरीता क्लासिक एंटरटेनमेंट नेटवर्क, मुंबई या 
कंपनीसोबत करार करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्र.टिईएल-१०१३/प्र.क्र.३१/२०२३/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ मे, २०२३ 
प्रस्तावना:- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४, 
दि.०१/१२/२०१६ तसेच शा. नि. क्र. भांखस २०२१/प्र.क्र.८/ उद्योग-४, दि.०७ मे,२०२१ नुसार नियम ३.२.३ मध्ये 
केलेल्या सुधारणेनुसार दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या खरेदीची आर्थिक मर्यादा रु. ३ लाखावरुन रु. १० 
लाखापर्यंत (करासह) वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वस्तू व सेवांची खरेदी योग्य दर्जा, विर्निदेश व 
पुरवठा कालावधीची पूर्तता करणाऱ्या निम्नतम (एल-१) पुरवठादारांकडून व किंमतीच्या वाजवीपणाची खातरजमा 
करुन, स्पर्धात्मक निविदेशिवाय तुलनात्मक दरपत्रके तपासून खरेदी करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. 
मा.मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्रा/मुख्य सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव / 
प्रधान सचिव/सचिव या मंत्रालयीन अधिकारी तसेच मा. मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क अधिकारी यांना 
त्यांच्या कार्यालयीन दालनात दूरचित्रवाणी संचासाठी आवश्‍यक असलेली केबल सेवा, सेट-टॉप बॉक्स इत्यादीचा 
पुरवठा करण्यासाठी स्थानिक पुरवठा धारकांकडून दरपत्रके मागविण्यात आली होती. प्राप्त दरपत्रके दि. २१-०४- 
२०२३ रोजी विभागीय खरेदी समिती समोर उघडण्यात आली आहेत. दरपत्रके उघडल्यानंतर दरपत्रकामधील 
निविदांमधील मे. क्लासिक एंटरटेनमेंट नेटवर्क, मुंबई या कंपनीचे दर प्रती सेट-टॉप बॉक्स रू.४३००/- व मासिक 
शुल्क रु.६२५/- इतर कंपन्यापेक्षा न्यूनतम असल्यामुळे शासनाने मे. क्लासिक एंटरटेनमेंट नेटवर्क, मुंबई या 
कंपनीचे दरपत्रक स्विकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

सदर निर्णयानुसार मा. मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्र/राज्यमंत्री तसेच मुख्य सचिव, अपर मुख्य 
सचिव/प्रधान सचिव/सचिव या मंत्रालयीन अधिकारी आणि मा. मुख्यमंत्री सचिवाळयातील जनसंपर्क अधिकारी 
यांना त्यांच्या कार्यालयीन दालनातील दूरचित्रवाणी संचासाठी आवश्‍यक असलेली केबल सेवा, सेट-टॉप बॉक्स 
इत्यादी सेवा पुरविण्याकरीता दरामध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी व मंत्रालयीन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केबळ ऑपरेटरची 
निवड करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे:- 
शासन निर्णय:- 

मे. क्लासिक एंटरटेनमेंट नेटवर्क, मुंबई या कंपनीचे दर प्रती सेट-टॉप बॉक्स रू.४३००/- व मासिक शुल्क 
रु.६२५/- इतर कंपन्यापेक्षा न्यूनतम असल्यामुळे मा. मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री /मंत्री/राज्यमंत्री तसेच मुख्य सचिव, 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव या मंत्रालयीन अधिकारी आणि मा. मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क 
अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यालयीन दालनातील दूरचित्रवाणी संचासाठी आवश्‍यक असलेली केबल सेवा, सेट-टॉप 


बॉक्स इत्यादी सेवा पुरविण्याकरीता दि. १ मे, २०२३ ते दि. ३० एप्रिल, २०२६ या त्रैवार्षिक कालावधीकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः टिईएल-१०१३/प्र.क्र.३१/२०२३/२२ 

करण्यात येत आहे:- 

१) मा. मुख्यमंत्री सचिवालयासहित सर्व मंत्री/राज्यमंत्री/मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे सर्व अपर मुख्य 
सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांच्या कार्यालयातील दूरचित्रवाणी संचाकरिता लागणारे केबल सेवा, सेट-टॉप बॉक्स 
इत्यादींचा दर्जा उच्च प्रतीचा असावा. 

२) दूरचित्रवाणी संचाकरीता लागणारे केबल साहित्य व केबल सुविधा माफक दरात पुरवावी. 

३) दूरचित्रवाणी संचाकरीता लागणारे केबल साहित्य व केबल सुविधेचे दरपत्रक स्विकारल्यानंतर कोणत्याही 
परिस्थतीत दर वाढवून दिले जाणार नाहीत. 

४) दूरचित्रवाणी संचाकरीता लागणारे केबल साहित्य व केबल सुविधेसाठी जे दर ठरविण्यात आले आहेत, ते दर 
तसेच अटी व शर्ती बंधनकारक राहतील. 

५) करार कालावधीत सेवा असमाधानकारक आढळल्यास करार YE करण्याचे अधिकार शासनास राहील. 

६) रु.५०,०००/- एवढ्या रक्कमेची बँक गॅरेंटीची प्रत शासनास सादर करावी. 

७) भविष्यात आवश्‍यकतेनुसार काही अटी व शर्ती समाविष्ट करावयाच्या झाल्यास तसे करण्याचा हक्क शासनास 
राहील. 

८) निविदेमध्ये दर्शविलेल्या दरानेच दूरचित्रवाणी संचाकरिता लागणारे केबल साहित्य व सुविधा पुरविणे 
बंधनकारक राहील. 

९) शासनाशी HOS करार मध्येच खंडीत करता येणार नाही. 

१०) दूरचित्रवाणी संचाकरिता लागणारे केबल साहित्य व केबल सुविधा पुरविण्याचे कंत्राट दिल्यानंतर याबाबतची 
देयके संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या उप सचिवांनी प्रमाणित केल्यानंतर त्या विभागाकडून अदा करण्यात येतील. 
११) शांभर रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर शासनासमवेत करारनामा करावा. 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in करण्यात आला असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक २०२३०५१११६५७५९१५०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS 
SANDUJI 
Date: 2023.05.11 17:47:38 +05'30' 


(दे.सां.भगुरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 
मा.राज्यपालांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिईएल-१०१३/प्र.क्र.३१/२०२३/२२ 
८) अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
९) मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) अवर सचिव (का.विनियम), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१४) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१५) मे. क्लासिक एंटरटेनमेंट नेटवर्क, ७, पंकज को.ऑ.हौ.सो.लि., नेहरु रोड, वाकोला, सांताक्रुझ (पू), मुंबई 
१६) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


